उप विभागीय अभियंता या संवर्गातून 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात 
पदोन्नती उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-११२१/प्र.क्र.२४३/सेवा-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.: पीओजी-११२१/प्र.क्र.२४३/सेवा-१, दिनांक २९.९.२०२२ 


शासन seat :- 
संदर्भाधीन शासन आदेशातील अ. क्र. १३ वरील उप विभागीय अभियंता या संवर्गातील 


श्री. अजयकुमार सि. सर्वगोड यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यकारी अभियंता 


(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. पदोन्नतीउपरांत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून 


त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर Gallas eal पदावर करण्यात येत आहे. 


क्र.| अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना | वाटप झालेला विभाग पदस्थापनेचे ठिकाण 
श्‌ श्री. अजयकुमार सिताराम सर्वगोड कोकण-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुडाळ- 
सा. बां. उपविभाग क्र. २, पनवेल, जि. कणकवली 
रायगड 
२. वर नमुद अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शर्ती लागू राहतील. 
३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 


शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१११२०८६३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Digitally signed by Gangadhar Mahajan Gaik 
DN: c=IN, Of hi Public Work: 


Gangadhar या टन tial 


62c317¢33ce102270d0, 
1d 1 9a0ef3d2434afccb36079e80e7ede5a45 


Maha jan Gaikwad) (या यक 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
नांदेड/ अमरावती/ नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. 283/ सेवा-१ 

५. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

६. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, les सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

९. श्री. अजयकुमार सि. सर्वगोड, उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र.२, पनवेल, 
१०. श्री. संजय आ. शेवाळे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुडाळ-कणकवली, 
११. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. महालेखापाल१, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/सिंधुदुर्ग, 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१७. सचिव ( रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१८. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. कार्यासन आस्था-१/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


